उप अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदलीने पदस्थापनेबाबत... 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.१४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०७.०२.२०२३ 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 मधीळ कलम ४(४ (दोन) आणि GSA ४ (4) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
खालील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | उप अभियंता(स्था.) यांचे सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
वि . | श्री.संतोष शां. मुरुछकर | उप अभियंता, महाराष्ट्र चित्रपट, | चेंबूर सा.बांउप विभाग 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास | मुख्यालय, कुर्ला (रिक्‍त पदी) 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
२. श्री.विजय सि. बापट सा.बां.उप विभाग, मलबार हिल, उप अभियंता, महाराष्ट्र 
मुंबई चित्रपट, रंगभूमी आणि 
सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
गोरेगांव, मुंबई 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्‍त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ 
मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू 
होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षता घेता, 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.१४ /सेवा-२ 


त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील 
४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 

सदर शासन SSSI महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७११५९५१८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

PATIL SWATI neem un 


5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10F103cebd447900933225 


44672eefd3784b, 


postalCod. ht 
INumber=41A9218232BBAEA65861213D86D108EA7C48905DA5. 
F33DBA9C8F6662CB8F9E18, cn=PATIL SWATI SACHIN 


Date: 2023.02.07 12:03:29 +05'30' 


(स्वाती.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
६. संबंधित उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत. 
. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव(रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
९. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


